पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील 
कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
थकबाकीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी 
वितरीत करण्याबाबत-लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२२ 

शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 


४. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, 


दिनांक २५ जानेवारी, २०२४. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र 


क्र.जा.क्र.जिपऔ/पापु/आस्था-३/२०२३/१८१९, दिनांक २३.०६.२०२३. 


६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र.बुजिप/ग्रापापुवि/दे.दु/३८४/२०२४, दिनांक २९.०१.२०२४. 
प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 
शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 
नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. निधी अभावी ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन/भत्तेविषयक, 


सेनिवृत्तीवेतविषयक आर्थिक लाभ संबधित जिल्हा परिषदेने अद्याप अदा कलेले नाहीत, अशा 


प्रकरणी कर्मचारी निहाय अचूक परिगणनेसह थकबाकीच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे सादर करण्याची तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय 
थकबाकीच्या रकमा पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीत टप्प्या-टप्प्याने अदा करण्याची तरतूद 
दिनांक 30.09.2023 च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने HAAN Era 
थकबाकीची अचूक परिगणना करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने व मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेल्या विवरणपत्रामध्ये माहिती सादर करण्याबाबत संबंधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने ज्या जिल्हा 
परिषदांनी थकबाकीची सविस्तर अचूक माहिती सादर केली आहे, अशा जिल्हा परिषदांतर्गत 
कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजी नगर व बुलढाणा यांनी संदर्भाधीन (५) येथील 
पत्रान्वये थकबाकीची सविस्तर माहिती सादर केली आहे. त्यापैकी कार्यरत असलेल्या ७६ 
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेला 
संदर्भाधीन (४) येथीळ शासन निर्णयान्वये एकूण रु.८०,१२,६८७/- इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद बुलढाणा यांनी संदर्भाधीन (६) येथील पत्रान्वये ३० 
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची सविस्तर माहिती सादर केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा 
परिषदेंतर्गत २४ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या तसेच बुलढाणा जिल्हा परिषदेंतर्गत ३० 
कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून या जिल्हा 


परिषदांना पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये १,२१,७१,५२०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी एकवीस लाख 
एक्काहत्तर हजार Taal वीस फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली 
संख्या वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 
रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 8 7 
| छ. संभाजीनगर २४ २२,१९,०७७/- । रूपये बावीस लाख एकोणीस 
हजार सत्त्याहत्तर फक्त 
२  । बुलढाणा ३० ९९,५२,४४३/- | रूपये ARIAT लाख बावन्न हजार 
Oa) त्रेचाळीस फक्त 
एकूण रुपये एक कोटी एकवीस लाख 
एकूण ५४ १,२१,७१,५२०/- he eee 
FA हजार पाचशे वीस फक्‍त 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


२. उपरोक्त निधीतून ज्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा पहिला हप्ता अदा करावयाचा आहे, अशा 
कर्मचाऱ्यांची यादी सोबतच्या सहपत्रामध्ये देण्यात आली आहे. 
३. सदर निधी पुढील अटी व शातींच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 


ओआओसोबतच्या Berardi कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय थकबाकीसाठी 
या निधीचा वापर करावा. अन्य प्रयोजनासाठी या निधीचा वापर होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची राहील. 

ब) अनधिकृत गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्‍कम शासन 
मान्यतेशिवाय अदा करु नये. 

क)सातव्या वेतन आयोग थकबाकीच्या रकमा संबंधित कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य 
निर्वाह निधीमध्ये जमा करव्यात. 

ड)जिल्हा परिषदेने संदर्भाधीन (५) व (६) च्या पत्रान्वये कळविळेल्या थकबाकीच्या 
रकमांमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ सूचवू नये, अशी वाढ शासनाकडून मान्य केली 
जाणार नाही. 

इ) संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी थकबाकीच्या रकमा अदा झाल्या नसल्याची खात्री 
करुनच या रकमा जिल्हा परिषदेने संबंधित कर्मचाऱ्यांना अदा कराव्यात. 

Qa थकबाकीच्या रकमेवर संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासनाकडील निधीतून कोणतेही 
व्याज देय राहणार नाही व शासनाकडील निधीतून व्याजाची मागणी करणार नसल्याचे बंधपत्र 
संबंधित कर्मचाऱ्याकडून जिल्हा परिषदेने प्राप्त करुन घ्यावे. 

फ)परिगणनेतील चूकीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे अधिकची रक्‍कम अदा झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास सदर रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वसुल केली जाईल, अशा आशयाचे 
बंधपत्र संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेने प्राप्त करुन घ्यावे. 

४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. तथापि पुढील हप्त्याच्या निधीची मागणी 
करताना उपरोक्त निधीतून कर्मचाऱ्यांना अदा केलेल्या रकमांचा कर्मचारी निहाय तपशील 
संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपलब्ध करुन द्यावा. 

५. विहित प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी 
सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी जबाबदारी 
निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 

Gs सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
Offline Tacs वितरीत करण्यात येऊ नये. 
छ. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / ata पालन करावे. 
८. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
९. संदर्भाधीन दिनांक 30.09.2023 च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार तसेच वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या 
अधिकारात व बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 
qo. सदर sara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥80/99॥॥8.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१६१०२४३०३५२८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 

A LA A H F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d 
2970b24702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B 
3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B HAJARE 


Date: 2024.02.16 15:25:29 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ. संभाजीनगर/ 


बुलढाणा/सांगली/धाराशिव/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ.संभाजीनगर / 


बुलढाणा/सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु- २३ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ. संभाजीनगर/ 
बुलढाणा/सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छ. संभाजीनगर / 
बुलढाणा/सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 

निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१०१/पापु-२३, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र 
i त अदा करावयाचा | 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक SPST एकूण । थकबाकीचा पहिला 
ai ह्प्ता 
१ [श्री. एस. डी. गिरी व्हॉल्बमन ३१.०५.२०२१ ४९०२२९ ९८०४६ 
२ श्री. काळु कान्हु राठ पंपचालक ३१.१०.२०२१ १९६२०० ३९२४० 
3 [श्री.बळोरामखिराराठोड RIT 30,08. 2008 ५०८०५२ १०१६१० 
४ (Sl. कचरु गंगाधर | व्हॉल्बमन ३१.१०.२०२१ ४८०८२२३ ९६१६५ 
५ श्री. प॒ बंडु भोटव व्हॉल्बमन १५.१०.२०२० ७०४६५९ १४०९३२ 
नि वाळुबा म य व्हॉल्वमन १०.१०.२०१९ ७०४६५९ १४०९३२ 
७ ।श्री. एस. ए. जोगदंडे व्हॉल्बमन ३०.०४.२०२२ ४९०२२९ ९८०४६ 
Cc प्पास बाबुराव नाटकर व्हाल्वमन २१.०१.२०२२ ४९५१९४ ९९०२३ 
९ श्री. प्रभु दलसिंग राठ व्हॉल्बमन ३१.१२.२०२१ ५०८०५२ १०१६१० 
१० श्री. अशोक बबन वालमन ३१.०३.२०२२ ४९५१२४ २९९०२५ 
ag. श्रो. एस. बी. भोसले व्हॉल्बमन ३०.०६.२०२२ ४९०२२९ ९८०४६ 
१२ ।श्रो. के. आर व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२२ ५६८६७२ ११३७३४ 
१३ |श्री. बाळासाहेब गोविद आचलारे eR Te ३१.०५.२०२२ ५०१०१९ १००२०४ 
Be वेताळ व्हॉल्वमन ३१.०१.२०२२ ३९००३८ ७८००८ 
१५ St लखुजी लक्ष्मण बोरारे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२२ ४७९३११ ९८८६२ 
१६ प] थ भावराव पंपचालक ३०.०६.२०२२ २६८५२० ५२७०४ 
१७ [2 पाहेब नारायण आगळे व्हॉल्बमन ३१.०५.२०२१ ५०७९६९ १०१५९४ 
१८ श्री. सुरेश भिमराव गवळं व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२२ ३३५८९९ ६७१८० 
१९ ।श्री. आर. डी. चित्रव व्हॉल्बमन २२.०८.२०२१ ५२१६६३ १०४३३३ 
२० श्री. एन. एस. म पंपचालक ३१.०३.२०२३ १८५१०५ २३७०२१ 
२१ [St बी. एस. जोगर्दर पंपसहायक २८.०२.२०२३ ७६४२२ १५२८४ 
२२ ।श्रा. आर. एस. फुलस व्हाल्वमन २१.०३.२०२२३ ५८०११४ ११६०२३ 
२३ faa RIT ३०.०४.२०२३ ४९०२२९ ९८०४६ 
२४ (al. आर. वाय. म व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२३ ६२७०५३ १२५४११ 
एकूण ११०९५३८४ २२१९०७७ 
बुलढाणा जिल्हा परिष 

१ श्री. विश्‍वास श्रीरंग उन्हाळे [मजूर ३०.०९.२०२४ १६६६६६५ ३३३३३३ 
२ श्री. श्रोराम दयाराम मजूर ३०.०९.२०२९ १४६७८४९ २९३५७० 
३ श्री. वसंत महादेव भेंडे मजूर ३१.१२.२०२२ १६६६६६५ 333333 
¥ |श्रो. विश्‍वनाथ किसनढाले मजूर ३०.०६.२०२६ १७७६९०५ ३५५३८१ 
५ ||श्री. अरुण उखर्डा राऊत मजूर ३०.०९.२०३१ १४३०६७९ २८६१३६ 
द गजानन सुखदव खरात मजूर 328.019.2033 १७७६९०५ ३५५३८१ 
७ [St नारायण श्रीराम बोरसे मजूर ३१.०५.२०२८ २२५८८८२ ४५१७७६ 
त्र मजूर ३०.११.२०२२ १७७६९०५ ३५५३८१ 
९ श्री. राजेद्र मुरलीथरमाहोरहेो RR ३०.०९.२०३२ १९१५६७४ ३८३१३५ 
Ro aT. म शकर इगळ मजूर ३१.०५.२०२५ २२७४०२४ ४७४८०५ 
११ [att नंदकिशोर उत्तमराव गव्हाड मजूर ३०.०६.२०२३ १६६६६६५ 333333 
aR AT. गजानन नारायण व मजूर २१.०७.२०२२ २०६४६४५ ४१२९२९ 
१३ | श्री. अजाबराव जानराव पुंडकर मजूर ३१.०१.२०२२ २२०८९८१ ४४१७९६ 
१४ श्री. प्रकाश दामोधर चोधरी मजूर ३०.०४.२०२२ १९०००३२ ३८०००६ 
१५ | श्री. साहेबराव राजाराम मोरे मजुर ३०.११.१९ १९१७३२२ ३८३४६४ 
१६ श्री. शांताराम जनार्धन माळ मजुर ३१.०७.१९ १८६९००० ३७३८०० 
१७ |श्रो. मनोहर नामदेवपाखरे RR ३०.०६.१९ १९७१८४० ३९४३६८ 
१८ ।श्री. भगवान संपत शेगोव मजुर ३०.०४.१९ २४२६२११ ४८५२६२ 
१९ ait, तुकाराम उत्तम लांजुडकर मजुर ३१.०३.२० २६८११७० ५३६२३४ 
Ro [ai केशव श्रीराम निबाळकरी | मजुर ३०.०९.२० २११३८६५ ४२२७७३ 
२१ |श्रो. फकोरा महिपत ae RR ३०.०९.१८ २२२४४८८ ४४४८९८ 
२२ श्रा. गजानन गांप वब दशमुख मजुर २०.०४.९४ ८०२४९० १६०४९८ 
२३ | ai. पुंडलीक पांडुरंग चांदुरकर मजुर ३०.०६.०९ ५९५३५९ ११९०७२ 
२४ (ail. वासुदेव महादेब आढाव मजुर २६.०९.१२ ९११०२३ १८२२०५ 
२५_ |श्रो. साबीर अली कुबान अली RR ३०.०४.१४ ८२६०७९ १६५२१६ 


२६ 
२७ 
RC 


श्रो.देविदासमोतिरामभोरे | 
श्री. गुणवंत कराव 


श्री. क शंकर भांबे 


qa 


मजुर 
मजुर 
मजुर 


३०.०६.०८ 
२३१.०८.१२ 
२३०.०४.१३ 


५५७४२३६ 
९७५१७१ 
१०४९५१३ 


१११४८७ 
१९५०२३४ 
२०९९०२३ 


२९ 
30 


श्री. बाबुराव उत्तम भोजने 


मजुर 
मजुर 


२३०.०६.१६ 
३०.०६.१७ 


१४४२७०३ 
१४४६९६७ 


२८८५४१ 
२८९३९३ 


एकूण 


BALASAHEB B 
HAJARE 


251 EEE2D5C23FD681EC41C 
Date: 2024.02.16 15:25:59 +05'30" 


४९७६२२१२३२ 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
DN: c=IN, o=GOVE 


/ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER, 


fa4101394c1b11 19b5f2d93940a! 
alCod 


cn=BALASAHEB 8 HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


९९५२४४२ 


, st=Maharashtra, 
071332६) 7940800982847183 


